दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार सामान्य 
प्रशासन विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई या विभागातील 
गट-ड संवर्गातील “शिपाई” या पदांकरीता 
दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
क्रमांक :- संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.२९/का.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०२१. 
वाचा:- १) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
2) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक 
क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि. १२.११.२०२० 
3) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, 
नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
४ सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग शासन निर्णय 
क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि. ०२.०२.२०२१. 
५) मा.मुख्य सचिव यांचे क्र.दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण ११/दि.क.२ 
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) दि.६.२.२०२१ चे अ.शा. पत्र 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील पदांची 
पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. 
०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांचीं यादी करून प्रसिध्द केलेली आहे. 
त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट”"अ* ते 
गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या 
यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी 
समान आहेत, अज्ञा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
आहेत. 
२. । केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
केलेल्या गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीतील शिपाई या पदासाठी, आदिवासी विकास विभागाकरिता 
(खुद्द) विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.२९/का.१ 


३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२१७१११८२६८३२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरी ने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GAVIT BHAURAO oe 
RAGHUNATH sue Her 
(भा.र.गावीत) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


tally signed by GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 
laharashtra, ou=Tribal Development Department, 


11eb578c61 edfbb827457be570415b440067, 
14 7351619557bcd3489ca1 4b4e0f644bf05a04e 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 
११. सह/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.२९/का.१ 


शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग क्र. संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.२९/का.१, दि.१७ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र - अ 
अ. पदाचे नांव दिव्यांगाचा प्रवर्ग 
क्र. 
शारिरीक योग्यता दिव्यांग आरक्षणाचा सुयोग्य | पदाच्या कर्तव्य / जबाबदाऱ्या / 
प्रकार कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त ) 
गट-ड 
7 शिपाई S,ST,W,BN,L,KC, | a)B,LV कार्यालयीन साफसफाई व 
PP, MF, SE,H, ७ b) D, HH दैनंदिन कामकाज करणे 
० OL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, 


KC=Kneeling &Crouching, PP=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, SE=Seeing, H=Hearing, 
C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, OL=One Leg, OAL=One 
Arm and One Leg, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


